महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०१७ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 


या पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०२० 


संदर्भ: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३७४(२)/२०१७/१४ ब, दिनांक २१/०६/२०१९ 
२) शासन समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक २८/०१/२०२० 
३) अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.प्रशिक्षण/वलि/३४९, दिनांक ०२/०३/२०२० 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१७ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ या गट-ब पदांवरील 
नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक : ३७४(२)/२०१७/१४-ब, दिनांक २१.६.२०१९ च्या पत्रान्वये सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) पदावर नियुक्तीसाठी शिफारसप्राप्त ६५ उमेदवारांपैकी नियुक्‍तीस पात्र ठरलेल्या ५६ उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मेट्रीक्समधील वेतन स्तर 
एस-१५ (रुपये ४१८००-१३२३००) मध्ये जलसंपदा विभागात दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी संदर्भाधीन 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदर उमेवारांना दिनांक ०२/०३/२०२० 
रोजी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे प्रशिक्षणाकरिता हजर राहण्याचे आदेशित करण्यात 
आले होते. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये ५६ प्रशिक्षणार्थीपैकी ४४ प्रशिक्षणार्थी मेटा, नाशिक येथे प्रत्यक्ष 
हजर झालेले आहेत. यास्तव सहायक अभियंता श्रेणी-२ या पदावर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे 
दिनांक ०२/०३/२०२० रोजी प्रशिक्षणास हजर झालेले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण ३० जून २०२० रोजी संपत असून 
प्रशिक्षणार्थीना विभागीय संवर्ग वाटपानुसार खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. प्रशिक्षणार्थी ज्या दिवशी 
प्रशिक्षणास महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे हजर झालेले आहेत तो दिनांक त्यांचा 
पदस्थापनेचा दिनांक ग्राहय धरण्यात यावा . 


अ.क्र. | मलोआ नांव जात | नियुक्ती | बंधपत्राद्वारे । चक्राकार नियुक्तीसाठी प्रस्तावित 
गुणवत्ता प्रवर्ग | चा प्रवर्ग । मागितलेला | पध्दतीने पदस्थापना 
क्रमांक विभाग महसूल 
संवर्ग वाटप 
fae ? 3 g ५ द. | 6 | टॅ 
7 १/२०१७ श्री.बादाडे भारत | खुला | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता (जसं), 
रामेश्वर जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
२. | 2/2099 श्री.पाटील सौरभ खुला | खुला पुणे नागपूर | मुख्य अभियंता, (जस), 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


अ.क्र. | मलोआ नांव जात | नियुक्ती | बंधपत्राद्वारे | चक्राकार | नियुक्तीसाठी प्रस्तावित 
गुणवत्ता प्रवर्ग | चा प्रवर्ग | मागितलेला | पध्दतीने पदस्थापना 
क्रमांक विभाग महसूल 
संवर्ग वाटप 
| ? 2 8 4 § शिका र्ट 
सुभाष जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
३.। ३/२०१७ | Moye सौरभ | खुला | खुला | नागपूर | नागपूर | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
प्रल्हादसिग प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
४. | ४/२०१७ | श्री.पाटील ओंकार | खुला | खुला पुणे अमरावती | मुख्य अभियंता (जसं), 
आप्पासो जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
५. | ६/२०१७ | श्री.बोरगमवार भ.ज.ब | खुला | अमरावती | अमरावती | मुख्य अभियंता (विप्र), 
अभिषेक दिलीप जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६. | ७/२०१७ श्री.पाटील ओम | खुला | खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद | मुख्य अभियंता (जसं), 
बब्रूवान जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
७. | ८/२०१७ | श्री.पाटील खुला | खुला पुणे । औरंगाबाद | मुख्य अभियंता व मुख्य 
अभयसिंह प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
बाबासाहेब जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
८.। 9/2099 | श्री.हजारे निखिल | खुला | खुला पुणे नागपूर | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
राजेंद्र प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
९. | 90/2049  श्री.चिद्दरवार खुला | खुला । अमरावती | अमरावती | मुख्य अभियंता (विप्र), 
सजल माधवराव जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
णि ०) १२/२०१७ | aR सागर | खुला | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता, नियोजन व 
अंबादास जलविज्ञान नाशिक अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


मळोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


नांव 


जात 
प्रवर्ग 


नियुक्ती 
चा प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल 
संवर्ग वाटप 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित | 


पदस्थापना 


शिका 


रट 


विभागातील रिक्‍त पदी 


7 


93/2099 


श्रीमती फडतरे 
शीतल जगन्नाथ 


पुणे 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१२ 


१४/२०१७ 


श्री.वाघ गणेठा 


बाळासाहेब 


खुला 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


93 


94/2099 


Malar scar 
सदाशिव 


इमाव 


खुला 


पुणे 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१४ 


१७/२०१७ 


श्री.भंडारे संभाजी 
मधुकर 


इमाव 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१५ 


१९/२०१७ 


श्री.गुघाने रोशन 
ज्ञानेश्वर 


इमाव 


खुला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१६ 


२०/२०१७ 


श्री.कोरके Wald 
दत्तात्रय 


खुला 


खुला 
(खेळाडू 
ऐवजी) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१७ 


२२/२०१७ 


श्री.बेणके आकाठा 
संजय 


इमाव 


इमाव 


कोकण-२ 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


4¢ 


23/2099 


श्री.पाटील संदेठा 
प्रशांत 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


मळोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


नांव 


जात 
प्रवर्ग 


नियुक्ती 
चा प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल 
संवर्ग वाटप 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित | 


पदस्थापना 


? 


3 


§ 


शिंका 


4 


१९ 


२४/२०१७ 


श्री.तांबे विशाल 
बाबासाहेब 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२० 


२६/२०१७ 


श्री.मुजावर 
इरफान selves! 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२१ 


२७/२०१७ 


श्रीकदम अमोल 
अशोक 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२२ 


२९/२०१७ 


ios प्रदिप 
रामचंद्र 


इमाव 


इमाव 


कोकण-१ 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (स्था), 
जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


23 


30/2099 


श्री.चव्हाण मोहित 
राजेंद्र 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२४ 


३१/२०१७ 


श्री.राऊत 
क्रषिकेठा गोरक्ष 


इमाव 


इमाव 
(खेळाडू 
ऐवजी) 


नाशिक 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२५ 


३३/२०१७ 


श्री.आव्हाड सचिन 
धर्मा 


भ.ज.ड. 


भ.ज.ड. 


कोकण-१ 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२६ 


३५/२०१७ 


श्री.सावंत 
दादासाहेब मारुती 


विमाप्र 


विमाप्र 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (स्था), 
जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


अ.क्र. | मलोआ नांव जात | नियुक्ती | बंधपत्राद्वारे | चक्राकार | नियुक्तीसाठी प्रस्तावित 
गुणवत्ता प्रवर्ग | चा प्रवर्ग | मागितलेला | पध्दतीने पदस्थापना 
क्रमांक विभाग महसूल 
संवर्ग वाटप 
| 9 ? 2 8 4 § शिका रट 
२७) ३९/२०१७ | श्रीमती बहेकार | इमाव | खुला | नागपूर | नागपूर | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
स्वाती मिनाराम (महिला) विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
२८) ४०/२०१७ | श्रीमती अग्रवाल | खुला खुला | नाशिक | अमरावती | मुख्य अभियंता (विप्र), 
आयुषी प्रकाश (महिला) जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
२९) ४१/२०१७ | श्री.वाघमारे अजा । अजा । औरंगाबाद औरंगाबाद | मुख्य अभियंता व मुख्य 
दिपक सुरेश प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
30] ४२/२०१७ | श्रीमती कठाणे | इमाव | खुला नागपूर नागपूर | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
मनिषा Wepre (महिला) विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
३१) ४३/२०१७ | श्री.रामटेके अजा | अजा | नागपूर । नागपूर । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
धम्मदीप विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
लहूकुमार महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
३२) ४५/२०१७ | HMA अक्षय | अजा | अजा | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता व मुख्य 
अशोक प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
33] ४६/२०१७ | श्रीमती कुलकर्णी | खुला | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता (स्था), 
सोनल सुधीर (महिला) जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
३४) ४७/२०१७ | श्रीमती पाटील | खुला | खुला | कोकण-१ | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता (जसं), 
प्रतिभा महावीर (महिला) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
34] ४९/२०१७ | श्री.गवई शुभम | अजा अजा । अमरावती | अमरावती | मुख्य अभियंता (जस), 
राजकुमार जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


अ.क्र. | मलोआ नांव जात | नियुक्ती | बंधपत्राद्वारे | चक्राकार | नियुक्तीसाठी प्रस्तावित 
गुणवत्ता प्रवर्ग | चा प्रवर्ग | मागितलेला | पध्दतीने पदस्थापना 
क्रमांक विभाग महसूल 
संवर्ग वाटप 
त. ? 2 & ५ § शिका र्ट 
विभागातील Rad पदी 
३६) ५०/२०१७ | MAST अजा | अजा | नागपूर | नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
स्वप्निल खुशाल प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील Rad पदी 
30) ५१/२०१७ | श्रीमती पासलकर | खुला | खुला पुणे नागपूर | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
रोहिणी कैलास (महिला) विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
३८ ५२/२०१७ | श्रीमती  आवारे| इमाव | इमाव | कोकण-१ | अमरावती । मुख्य अभियंता (जसी, 
जासवंती पंडित (महिला) जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्ग अमरावती महसूल 
विभागातील Rad पदी 
३९) ५३/२०१७ | श्रीमती करडे | इमाव | इमाव | कोकण-१ | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता (जसी, 
स्नेहल सर्जेराव (महिला) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील Rad पदी 
४०) ५४/२०१७ | श्रीमती मुरकुटे | इमाव | इमाव | नाशिक | नागपूर ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
किशोरी दगडू (महिला) विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील रिक्त पदी 
४१) ५५/२०१७ | श्रीमती आगरकर | इमाव | इमाव | कोकण-२ | अमरावती मुख्य अभियंता (विप्रो, 
प्रिया राजकुमार (महिला) जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्ग अमरावती महसूल 
विभागातील Rad पदी 
821 ५७/२०१७ । श्रीमती राजपूत | विजा- | विजा-अ | नाशिक औरंगाबाद मुख्य अभियंता (जसी, 
शितल कांतिलाल | अ | feo जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील Rad पदी 
४३) ६०/२०१७ | MANS योगेश | अज अज नाशिक | नागपूर मुख्य अभियंता (स्था), 
भिमराज जलविद्युतु प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 
४४) ६४/२०१७ | श्रीमती पुल्लावार | भ.ज.ब | भ.ज.ब. | नागपूर | नागपूर । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
पुजा सुरेश (महिला) विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 


महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती 2098 (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


२. 


उपरोक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदावर 


पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी तसेच बदलीकरिता महसुली विभाग वाटप नियम लागू राहील. 


३. 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा वर्ग-२ गट-ब मधील उमेदवारांची नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा 


परिविक्षाकाळ समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित श्तींच्या अधिन असेल:- 


(१) 


(२) 


(५) 


(१०) 


सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-ब श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावरील जलसंपदा 
विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 
सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही १०७६/१२, 
दिनांक २१/०६/१९८२ अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ 
मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. 
प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांनी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 
संवर्गवाटपानुसार पदस्थापनेच्या ठिकाणी दि.०१.०७.२०२० (म.पू) रोजी हजर रहावे.. 
सदर उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासन सेवेत सविस्तर नियुक्‍ती मिळण्यासाठी संबंधित व्यवस्थापकीय 
संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे प्रशिक्षण कालावधी समाप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष संपर्क 
साधावा. 
मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही २०१८/व्ही.आय.पी.६७/ 
प्र.क्र.२०७/ कार्या.१२,दिनांक २८/०५/२०१८ व दिनांक २६/०९/२०१८ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
चारित्र्य तपासणी अहवाल अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.९.१.२००९ 
व दि.२८.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची चारित्र्य पडताळणी नियुक्तीच्या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत पूर्ण करण्यात यावी. ६ महिन्यांच्या आत चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, अहवाल 
असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त 
करण्यात येईल. (अ.क्र.२२) 
ARIA भासल्यास सदर उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षापेक्षा कमी 
नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 
त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही किंवा, 
सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अज्ञी सेवा करावी लागणार नाही. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९(१) मधील पहिल्या परंतुकानुसार त्यांना 
परिविक्षाधिन कालावधीत वेतनवाढ मिळेल. 
उपरोक्त उमेदवारांपैकी ज्यांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल, तर हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार त्यांना भाषा 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 
उपरोक्त उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान, शासन पुरकपत्र क्रमांक : ada 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६ मधील तरतूदीनुसार संगणक 
अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 

पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित जागेवर शिफारस झालेल्या महिला उमेदवारांना महिला आरक्षणाचा 


(११) 


(१४) 


(94) 


लाभ देण्यासाठी त्यांनी सादर केलेली उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची (नॉन क्रिमिलेअर) 
प्रमाणपत्रे महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधिन 
राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी ज्या खुल्या प्रवर्गातील महिलांची 
नियुक्‍ती महिला आरक्षणाच्या कोट्यातून झाली आहे अशा महिला उमेदवारांकडून “आयुक्त, महिला व 
बालविकास विभाग यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या नॉन क्रिमीलेअर अहवालाच्या अधिन पदस्थापना देण्यात येत 
असून नियुक्‍ती पासून ६ महिन्याचे आत प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास व नियमानुसार शासनाने कार्यवाही 
केल्यास त्यास माझी ना-हरकत असेल ” असे हमीपत्र घेण्यात यावे. (अ.क्र.२८,३३,३४ व ३७) 
मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या तसेच आरक्षित प्रवर्गातील असूनदेखील आयोगाने 
ज्यांची खुला प्रवर्गातून शिफारस केलेली आहे san Fuad दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांची नियुक्ती 
त्यांचे जातीचे दावे संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तर अनुसूचित जमातीच्या 
उमेदवारांचे दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून तपासणीच्या अधिन 
राहील. तसेच त्यांचेकडूनही मुख्य अभियंता यांनी हमीपत्र घेण्यात यावे. (अ.क्र. ५,१३,१४,१५,१७, १९,२०, 
२१, २२,२३,२४,२५,२६,२७,२९,३०,३१,३२,३५,३६,३८,३९,४०,४१,४२, ४३ व ४४) 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील तरतूदीनुसार 
नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. त्यांना सध्या 
अस्तित्वात असेलेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी जे शासकीय कर्मचारी दिनांक 
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेतन निवृत्तिवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असतील त्यांना वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो १००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२.०१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या 
पूर्ततेच्या अधिन राहून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी 
योजना लागू राहील. 
नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक 
०२.१२.१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक 
महिन्याचे वेतन देणे आव्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी 
म्हणजचे विभागाचे सचिव यांना असतील. याबाबतचा प्रस्ताव शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्हीन२०१७/ 
प्र.क्र.१०४/१७)/स.अ.श्रेणी-२, दि.१२.०७.२०१७ मधील सूचनांनुसार एक आठवड्यात शासनास सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा 
मंजूर करु नये. मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 
महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन- 
०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण सुरु 
होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून दिले आहे. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी बंधपत्रात 
नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल 
करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला मेटा, नाशिक येथे रुजू होण्यापूर्वी अधिक्षक अभियंता व सह संचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे विहित नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे 
बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


“Gey ARGON I Mega Haan aera aA व RRA wea 
पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

(१७ नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना परिविक्षाधिन कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा 
व्यावसायिक परिक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरुप न 
आढळल्यास ते सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरतील. 

(१८) अधिक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांनी सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ व शासन पूरक 
पत्र दिनांक ०३.०४.२०१७ मधील तरतूदीनुसार प्रशिक्षणार्थीचे विशोष मुल्यांकन अहवाल मेटा, नाशिक 
येथील प्रशिक्षण संपल्याबरोबर दोन प्रतीत सबंधित परिविक्षाधिन अधिकारी ज्या कार्यालयात पदस्थापित 
केला असेल त्या कार्यालयाकडे त्वरित पाठवावा. 

(१९) संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंतांनी सदर उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्तीबाबतचा 
प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दि.२९/०२/२०१६, 
दि.०३/०४/२०१७ व जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवी २०१६/(प्र.क्र.१७५/२०१६)/ 
आ(स.अ.श्रेणी-२), दि.२९/११/२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास 
पाठवावा 

(२०) सदर उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिवीक्षा कालावधीतील एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 
यावी व दुसरी वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर देण्यात यावी. 

(२१) मागास प्रवर्गातील (अ.ज. व अ.जा. वगळून) ज्या पुरुष उमेदवारांनी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर केले 
आहेत त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित तहसिलदारांकडून तपासण्याची कार्यवाही मुख्य अभियंता कार्यालयानी 
करावी. 


विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ 
खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबधित उमेदवारांविरुध्द 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६२६१६५१५७४१२७ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vinayak V 
Lawate 


0 +05'30" 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

प्रधान सचिव (जलसंपदा),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
सचिव(ज.सं.व्य व लाक्षेवि),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 


Cc WwW A -5 


ys १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 
५. महालेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/कोकण 
मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, मेरी नाशिक. (प्रशासन अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक.) 
१०. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
१२. मा.राज्यमंत्री (जळसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संबंधित उमेदवार 
१४. आ(स.अ.श्रे.-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


eon GS © 


पृष्ठ १० पैकी १० 


